जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद / 
शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे 
इमारत बांधकाम / विशेष दुरुस्तीसाठी 
जिल्हा परिषदांना देण्यात येणा-या 
अनुदानासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १११९/प्र.क्र.२७७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


संदर्भ : 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०१३/प्र.क्र. ७५/प्राशि-४, 
दिनांक २९ जून, २०१३. 
२) नियोजन विभाग, परिपत्रक क्र. डिएपी-१०१६/प्र.क्र. ४७/क.१४८१, 
दिनांक १९ मार्च, २०१६. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १११६/प्र.क्र.२६३/एसएम-१, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१६. 
प्रस्तावना: 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अन्वये शाळांमध्ये देय 
असलेल्या मुलभूत सोयीसुविधांचे निकष संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आळे 
आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शाळा इमारत बांधकाम/विशेष दुरुस्ती व निधी 
वितरणाबाबतच्या सूचना संदर्भ क्र. (2) मधील नियोजन विभागाच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या 
आहेत. त्यानुषंगाने या विभागाने मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. 3) मधील शासन निर्णयान्वये दिल्या 
आहेत. वरील संदर्भ क्र. (२) व (३) येथे नमूद निर्णयांअन्वये योजनांतर्गत देय सुविधांबाबत क्षेत्रीय 
स्तरावर संभ्रम निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्त 
शासन निर्णयामध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


संदर्भ क्र. (2) अन्वये नियोजन विभागाद्वारे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 
राबविण्यात येणा-या (१) प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम, (२) प्राथमिक झाळांची दुरुस्ती, (३) 
शासकीय माध्यमिक शाळा इमारत बांधकाम/विशेष दुरुस्ती अशा तीन योजना निश्चित करण्यात 
आल्या आहेत. 
२. जिल्हावार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राबविण्यात येणा-या वरील तीनही योजनांमध्ये 
“वर्गखोली बांधकाम/दुरुस्ती, स्वच्छतागृह बांधकाम/दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, खेळाचे 
मैदान, आवारभिंत/कुंपण, स्वयंपाकगृह, उताराचा रस्ता (रॅम्प, विद्युतीकरण” या मुलभूत 
सोयीसुविधा अंतर्भूत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १११९/प्र.क्र.२७७/एसएम-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१० 3309930834029 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Pravin Rajaram 
Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मुंबई. 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान ), मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर 


. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१५. 
. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), जिल्हा परिषद 
. शिक्षण निरीक्षक (उत्तर, पश्चिम, दक्षिण), बृहन्मुंबई 

. सर्व प्रशासन अधिकारी (शिक्षण) 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक 

. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक 

. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

., निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


